महाराष्ट्र राज्यातील, माजी सैनिकांचे 
पुनर्वसन व अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी, महाराष्ट्र माजी सैनिक 
महामंडळाच्या (मेस्को), व्यवस्थापकीय 
संचालक पदाच्या सेवाशर्ती व अन्य अटी 
शर्ती निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांक : संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.१९४/२८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०२ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र : मासैम १०९९/२३९०/प्र.क्र.२४४/९९/२८, 
दिनांक १८/०१/२००२. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क्रमांक : मासैम-२०१६/प्र.क्र९४/१६/२८, 
दिनांक १९ /०३/२०१८. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र१९४/१६/२८, 
दिनांक ०२/११/२०१८. 


पूरक पत्र :- 


संदर्भाधीन दिनांक ०२/११/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र माजी सैनिक 
महामंडळाच्या (मेस्को), व्यवस्थापकीय संचालक पदाच्या सेवाशर्ती व अन्य अटी शर्ती निश्चित 
करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील अ.क्र.१ येथे "महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी 
असलेले व ५५ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे नसलेले सेवानिवृत्त माजी सैनिक "याऐवजी" महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवासी असलेले व ५७ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे नसलेले सेवानिवृत्त माजी सैनिक" 
असा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील अ.क्र.२ येथे "भारतीय सेनेतील ब्रिगेडीयर 
पेक्षा कमी श्रेणीचे नसलेले भूदलामधील अधिकारी किंवा नौदल अथवा वायुसेनेतील समतुल्य 
श्रेणीचे अधिकारी " याऐवजी" भारतीय सेनेतील ब्रिगेडीयर पेक्षा कमी श्रेणीचे नसलेले भूदल, 
नौदल अथवा वायुदलातील समतुल्य श्रेणीचे माजी सैनिक अधिकारी, 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.१९४/२८ 


Rg ah oratae Cae aa Ow Se व्यापत वावा 
कर्नल हे पद किंवा नौदल अथवा वायुदलातील समतुल्य पद धारण केलेले आहे अज्ञा माजी 
सैनिक अधिकाऱ्यांचा सुध्दा विचार करण्यात येईल"असा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील अ.क्र.३ मध्ये "व्यवस्थापकीय संचालक या 
पदाचा कालावधी दोन वर्षाचा किंवा वयाची ६० वर्षे होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीसाठी राहील "याऐवजी" व्यवस्थापकीय संचाळक या पदाचा कालावधी तीन वर्षाचा 
किंवा वयाची ६० वर्षे होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी राहील" अडी 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३११२५३३७१०७ 
असा आहे. हे पूरक पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hemant 0 
Mhapankar 
Date: 2019.01.03 11:30:43 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 


अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्वमा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
. ada fiers सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 
५. मा.मुख्यसचिव, 
६. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव , 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
qo, प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई, 
११. प्रबंधक, ळोकायुक्‍त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१२. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.१९४/२८ 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को), पुणे. 

एअर व्हाईस मार्शल श्री.एम.डब्ल्यू-देसाई, वित्तीय सल्लागार, गुंतवणूक समिती, 
द्वारा सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 

संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, -रायगड* राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे, 
संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको, नवीन औरंगाबाद 

उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव (सार्वजनिक उपक्रम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये 
मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 

निवडनस्ती / कार्यासन-२८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


